RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ३५ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे १८,किंमत : रुपये २०.०० 


महाराष्ट्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१६७ 


गुरूवार , ऑगस्ट १४ , २०१४ / श्रावण २३, शके १ ९ ३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी. २०१४ / (१०३९ )/उद्योग-१४.-ज्याअर्थी अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१ ९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१०६ /( २७२ )/ उद्योग-१४ , दिनांक ८ जून २००६ महाराष्ट्र 
शासनाचे सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम 
सहा, दिनांक ९ जून २००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम 
२, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे वयाळ, तालुका खालापूर , जिल्हा रायगड येथील जमिनी औद्योगिक 
क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम ( ३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ सह वाचावे (१९ ०४ चा मुंबई-१ ) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम 
प्रकरण सहा दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ पासून रद्द करीत आहे आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 


( १) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


अनुसूची 
मौजे वयाळ, तालुका खालापूर , जिल्हा रायगड 


सर्व्हे नं . 


हिस्सा नं . 


सर्वे नं . 


हिस्सा नं . 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


७ ब 


१/४ 


०.७१.७ 


७ क 


४/२ 


१.१८.३ 


०.७७.५ 


४/३ 


२.६७.० 


२/१ 


०.५७.२ 


६/१ 


०.४०.४ 


२/३ 


०.७ ९ .० 


६/२ 


१.२६.५ 


२/४ 


०.८२.० 


६/३ 


०.६६.० 


३/१ 


०.४३.० 


७ 


०.१८.० 


३/२ 


०.४२.७ 


८/१ 


०.०३.१ 


४/२ 


०.१९ .० 


८/२ 


०.०३.० 


४/३ 


०.२०.० 


९ / १ / १ 


०.३७.० 


६ 


०.१५.२ 


९ / १ / २ 


०.३५.० 


०.१२.१ 


९ / १ / ३ 


०.३६.० 


८ 


०.०८.१ 


९ / १ / ४ 


०.४ ९ .० 


९ / १ 


०.०८.१ 


९ / १ / ५ 


०.२१.० 


९ / २ 


०.०८.१ 


१०/१ 


०.२४.६ 


१०/१ 


०.३१.६ 


१०/२ 


०.३७.४ 


१०/३ 


०.४०.७ 


१०/३/१ 


०.२६.७ 


११/१ 


०.२२.५ 


१०/३/२ 


०.३७.० 


११/२ 


०.७०.० 


१०/३/३ 


०.३७.० 


०.२५.० 


१०/३/४ 


०.३७.० 


११/३ 
१३ 


२.८७.३ 


१०/३/५ 


०.३७.० 


०.३२.४ 


७ फ 


२ 


०.३२.४ 


१५ 


०.२३.३ 


३ ब 


०.२५.२ 


७ क 


३ 


०.३८.४ 


४ क 


०.०५.२ 


४/१ 


०.९ ५.० 


एकूण 


२३.२ ९.७ 


चतुःसीमा : 


उत्तरेस : 
दक्षिणेस : 

पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 


सर्व्हे नं . ७ क / २ , सर्व्हे नं . १६ व सर्व्हे नं . १७ 
सर्वे नं . २१, सर्व्हे नं . ७ फ , हिस्सा नं . ५ व मऔविमची हद्द 
सर्व्हे नं . १५ 
सर्वे नं . ७ ब / ५, सर्व्हे नं . ७ ब / १० पै, सर्व्हे नं . ७ ब / ११ पै. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


سہ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 


No. IDC - 2014 /( 1039 )/IND-14.-Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2106 / ( 272 )/Ind - 14 , dated the 8th June 2006 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act, 1961 (Mah.III of 1962 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) the Government of 
Maharashtra has appointed the 9th June 2006 , to be the date from which the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
notification and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that certain areas of the said 
industrial areas in village Wayal in theKhalapurTaluka of Raigad District, more particularly 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ”), are not 
required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904) and of all powers enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 14th August 2014 declares that the provisions of chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
part of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done 
before that date . 


Schedule 


Village Wayal, Taluka Khalapur , District Raigad 


Hissa 


Hissa 


Survey 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


Survey 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


7 B 


7 C 


1/4 
1/5 
2/1 
2/3 
2/4 
3/1 
3/2 
4/2 
4/3 
6 
7 
8 
9/1 
9/2 
10/1 
10/3 
11/1 


0.71.7 
0.77.5 
0.57.2 
0.79.0 
0.82.0 
0.43.0 
0.42.7 
0.19.0 
0.20.0 
0.15.2 
0.12.1 
0.08.1 
0.08.1 
0.08.1 
0.31.6 
0.40.7 
0.22.5 


4/2 
4/3 
6/1 
6/2 
6/3 

7 
8/1 
8/2 
9/1/1 
9/1/2 
9/1/3 
9/1/4 
9/1/5 
10/1 
10/2 
10/3/1 
10/3/2 


1.18.3 
2.67.0 
0.40.4 
1.26.5 
0.66.0 
0.18.0 
0.03.1 
0.03.0 
0.37.0 
0.35.0 
0.36.0 
0.49.0 
0.21.0 
0.24.6 
0.37.4 
0.26.7 
0.37.0 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


a 


Hissa 


Hissa 


Survey 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


Survey 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


11/2 
11/3 
13 
14 
15 

3 
4/1 


0.70.0 
0.25.0 
2.87.3 
0.32.4 
0.23.3 
0.38.4 
0.95.0 


10/3/3 
10/3/4 
10/3/5 

2 
3 B 
4 C 


0.37.0 
0.37.0 
0.37.0 
0.32.4 
0.25.2 
0.05.2 


7 F 


7 C 


Total 


23.29.7 


BOUNDARIES. 


On the North by : Survey No. 7 C /2 , Survey No. 16 & Survey No. 17 . 
On the South by : Survey No. 21, Survey No. 7F Hissa No. 5 & MIDC Boundary . 
On the East by : Survey No. 15 . 
On the West by : Survey No. 7B /5 , Survey No. 7B / 10 P , Survey No. 7B / 11 P. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 


Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


५ 


१६८ 


गुरूवार , ऑगस्ट १४ , २०१४ / श्रावण २३, शके १९ ३६ 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ . 


क्रमांक प्राफेब. २०१० / प्र.क्र .२६ / पुनर्बाधणी-३/ म - १०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा.अधि . एकेचाळीस ) चे 
कलम-४ , पोट-कलम (१ ) खंड, ( तीन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी अधिसूचना काढण्याचे 
प्रस्तावित केले आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढीलप्रमाणे मसूदा उक्त कलम-४ च्या पोट-कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसूदा विचारात घेईल . 


. 


२ . 


- 


या मसूद्यासंदर्भात उपरोक्त दिनांकापूर्वी विभागीय आयुक्त, अमरावती महसूल विभाग, जुना बाय-पास रोड, कॅम्प , अमरावती- ४४४ ६०२ 
यांच्याकडे कोणत्याही व्यक्तीकडून प्राप्त होणारे आक्षेप व हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

अधिसूचनेचा मसूदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक प्राफेब २०१०/ प्र.क्र .२६ / पुनर्बाधणी-३ / म-१०. - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महा.अधि . एकेचाळीस ) चे 
कलम-४,पोट -कलम (१ ), खंड ( तीन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि त्या संदर्भातील महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब मध्ये दिनांक २६ जुलै २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महसूल व 
वन विभाग, शासन अंतिम अधिसूचनेमधील पृष्ठ क्रमांक ९ -१८ (यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” म्हणून उल्लेखण्यात येईल ) मध्ये अंशतः फेरबदल 
करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अ.क्र . १८२ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींमध्ये बदल करून सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या उप विभाग निर्माण करावयाच्या तालुक्यांची क्षेत्रे ही स्तंभ क्रमांक ( ३) मध्ये नमूद केलेल्या नावांनी ओळखण्यात येणार आहेत आणि 
अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक (२ ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमधील त्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक( ५ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या ठिकाणी मुख्यालय असलेले उपविभाग होतील आणि चालू राहतील , असे विनिर्दिष्ट करीत आहे : 


परिशिष्ट 


जिल्हा 


उपविभागाचे नाव 


उपविभागाचे 


अनु 
क्रमांक 


उपविभाग निर्माण करावयाच्या 
तालुक्यांची क्षेत्रे 

( ४ ) 


मुख्यालय 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१८२ 


वाशिम 


मंगरुळपीर 


मंगरुळपीर 


मंगरुळपीर 


१८३ 


वाशिम 


कारंजा 


कारंजा व मनोरा 


कारंजा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . भि . पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 14th August, 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Pra . Phe . B. 2010 / C.R.26 /Reconstruction - 3/M - 10. — The following draft of the notification 
which the Government of Maharashtra proposes to issue in exercise of the powers conferred by 
clause (iii) of sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ), is hereby published , as required by sub -section (4 ) of the said section 4 , for the information 
of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be 
taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 21st August, 2014 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Divisional Commissioner, 
Amravati Revenue Division , Old Bye- Pass Road , Camp, Amaravati 444 602 from any person in 
respect to the said draft, before the aforesaid date, will be considered by the Government . 


DRAFT NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. Pra. Phe. B. 2010 / C.R.26 /Reconstruction - 3 /M - 10. - In exercise of the powers conferred 
by clause (iii) of sub -section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah.XLI 
of 1966 ), and of all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of the 
Government Notification , Revenue and Forests Department , dated the 26th July 2013 published 
in the Maharashtra Government Gazette, Part IV - B on pages 9-18 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ”) , the Government of Maharashtra hereby substitute entry 182 as follows and 
specifies that the areas of Talukas mentioned in column ( 4 ) of the Schedule appended hereto , to 
be the areas which shall constitute or continue to be the Sub - Divisions , to be known by the 
names respectively, specified against each of them in column (3 ), having headquarters at the 
places specified , respectively , against each of them in column (5 ) in the district specified in 
column ( 2 ) of the Schedule appended to the said Notification . 


Schedule 


Sr. No. 


District 


Name of the 
Sub - Division 


Areas of Talukas 
Constituting the 
Sub - Division 

( 4 ) 


Headquarters 

of the 
Sub -Division 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


182 


Washim 


Mangrulpir 


Mangrulpir 


Mangrulpir 


183 


Washim 


Karanja 


Karanja and Manora 


Karanja 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. B. PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


७ 


१६ ९ 


मंगळवार , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


. 


“ 


“ 


महसूल व वन विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र , सेंटर वन इमारत , ३२ वा मजला, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक आयसीएच -२०१४/ प्र.क्र .४६/ ल- ७. - ज्याअर्थी, शासनाने मान्यता दिलेली मे. बी. एन असोसिएटस्, मुंबई या कंपनीने (यापुढे जिचा 
कंपनी असा निर्देश करण्यात आला आहे.) केलेल्या अर्जावरुन शासनाने त्याबाबतीत चौकशी केल्यानंतर शासनाची पुढील बाबतीत खात्री 
पटली आहे की , 
खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) ते ( ६ ) मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा 

उक्त जमिनी 

असा निर्देश करण्यात आला 
आहे. ) उक्त कंपनीच्या ताब्यात आहेत किंवा तिने धारण केलेल्या आहेत . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शेत जमीन ( ज.धा.क.म.) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७ च्या पोट- कलम ( २ ) च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त कंपनीस पुढे नमूद केलेल्या अनुसूचीमधील ११४ हेक्टर ८८ आर एवढ्या 
शेत जमिनींना पुढे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीनतेने अधिनियमाच्या तरतुदींतून सूट देत आहे. 

( अ ) प्रस्तावित धारण जमिनीचा वापर औद्योगिक प्रयोजनासाठीच करणे सदर कंपनीस बंधनकारक राहील . याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी 
सदर धारण जमिनीचा वापर करता येणार नाही . 

( ब) धारण जमिनीचा प्रस्तावित अकृषिक वापर सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाची तसेच इतर संबंधित विभागांकडून 
बांधकामाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करून घेणे कंपनीस बंधनकारक राहील . 

( क ) ज्या धारण जमिनी नवीन शर्तीच्या आहेत त्या धारण जमिनी यापुढेही नवीन शतींच्याच राहतील तसेच त्याबाबतच्या मूळ अटी व 
शर्ती कायम राहतील . 

( ड ) कंपनीस महाराष्ट्र शेत जमीन ( ज.धा.क.म) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७( २)( सी ) अन्वये सूट देण्याची अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रस्तावित वापर सुरू करण्यात आला आहे / करीत आहोत असे विवरणपत्र 
जिल्हाधिका- यांना सादर करणे कंपनीस बंधनकारक राहील. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात वापराबाबतच्या नेमून दिलेल्या अटी व 
शर्ती कंपनी पूर्ण करीत असल्याबाबतचेविवरणपत्र सादर करणे कंपनीला बंधनकारक राहील. 

( इ) प्रस्तावित धारण जमिनीचे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचेविक्री / हस्तांतरण / भाडेपट्टा किंवा विभाजन करता 
येणार नाही . 

( फ ) उक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास या आदेशान्वये दिलेली सूट काढून घेण्यात येईल . 

( ग ) उक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे शपथपत्र जमिनीचा वापर सुरू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक 
राहील. 
( ह ) विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग व जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घातलेल्या अन्य अटी व शर्ती. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


गाव 


जिल्हा 
( २ ) 


तालुका 
( ३ ) 
पनवेल 


सर्व्हे क्र . / गट क्र . 

( ५ ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

( ६ ) 


( ४ ) 
मौजे कराडे 


१ 


रायगड 


१८ 


११४ ८८.०० 


उक्त कंपनी धारण करीत असलेल्या अनुसूचित नमूद एकूण ११४ ८८.०० हे. आर एवढी जमीन धारण करण्यास सूट देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बा . कि . रासकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
World Trade Centre , Centre - 1 Building , 32nd Floor, 

Mumbai 400 005 , dated 16th August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS ) ACT , 1961. 

No. ICH - 2014 /C.R.- 46 /L - 7.— Whereas the Government of Maharashtra on an application made 
by M /s. B.N. Associates, Mumbai (hereinafter referred to as " the said company” ) an inquiry made 
in that behalf , is satisfied 

that the lands described in columns ( 2 ) to (6 ) of the schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land” ) are belonging to or held by the said company. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by clause (c) of sub - section (2 ) of section 47 
of the Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings ) Act, 1961, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said lands mentioned in the schedule about 114 Hectare 88R 
from the provision of the said Act, subject to the conditions given below : 

Terms and Conditions : 

(a ) Proposed lands cannot be used for purpose other than Industrial purpose by company. It 
is binding on the company to use the land for the purpose for which exemption is given to the 
company . 

(6 ) Necessary prior permissions for construction and other reasons from concerned local 
Planning Authority and other concerned departments should be obtained . 

(c ) The lands of new tenure will continue as a new tenure land in future and the original 
terms and conditions will remain unchanged . 

( d ) Company should submit the statement to the Collector within six months from the date 
of publishing the order in the Gazette , about proposed use of holding land was started and they 
have fulfilled the terms and conditions of use . After that in every year in the month of January , 
Company should submit the same statement to the Collector mentioned above . 

( e ) Company should not sale / transfer/ lease or divide holding land without prior permission 
of the Government. 

(f) Any breach of above terms and conditions would result in withdrawal of exemption given 
as per this order . 

(g ) Company should submit the affidavit to the Collector about accepting the above mentioned 
terms and conditions before starting the use of holding land . 

(h ) Terms and conditions imposed by Commissioner , Konkan and Collector, Raigad . 


Schedule 


Sr. No. District 

Tahsil 

Village Survey No./ Gat No. Area (Ha. R ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5 ) 

(6 ) 
Raigad Panvel Mauje Karade 

18 

114 88.00 
Now considering an area of 114 88.00 Ha. R of above schedule the said company is exempted 
from holding the land . 


1 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. K. RASKAR , 
Deputy Secretary to the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


९ 


१७० 


मंगळवार , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, संकुल इमारत, ४ था मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ 


- 


.. 


- 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १ ९ ७६ 

क्रमांक एडीएल . २०१३/ प्र.क्र .१०३ / गृनिभू.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून महाराष्ट्र 
शासनास असे आढळून येते की, प्राधिकरणास उक्त अनुसूचीच्या भाग-१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आपली कामे पार पाडणे किंवा आपल्या 
अधिकाराचा वापर करणेकिंवा प्रकल्प अंमलात आणणे शक्य व्हावे यासाठी उक्त अनुसूचीच्या भाग-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमीन (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ), संपादन करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम , १ ९ ७६ (१९ ७७ चा महा. २८) याच्या कलम ४१, पोट -कलम (१ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमीन संपादन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४१, पोट-कलम (१) च्या परंतुकाद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
भाग -२ , स्तंभ २ मध्ये त्या त्या नावासमोर नमूद केलेल्या उक्त जमिनीचे जे मालक आहेत किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या मते उक्त जमिनीत ज्यांचे 
हितसंबंध आहेत , अशा अनुसूचीच्या उक्त भाग दोन, स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, भाग दोन, स्तंभ २ व ३ मध्ये नमूद केलेली उक्त 
जमीन संपादन का करण्यात येऊ नयेत याबद्दल ही नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३०. दिवसांच्या आत कारणे 
किंवा सूचना दाखविण्यासाठी, कोणतेही असल्यास , याद्वारे , नोटीस देण्यात येत आहे . 

उक्त प्रस्तावासंबंधी, वर नमूद केलेल्या व्यक्तींपैकी , कोणत्याही व्यक्तींकडून प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभाग, गोकुळदास तेजपाल 
रुग्णालय, संकुल इमारत, ४ था मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे पूर्वोक्त कालावधी संपण्यापूर्वी कोणतेही आक्षेप 
आल्यास त्यावर शासन विचार करील . 

अनुसूची 


, 


भाग एक 


महाळुगे, ता . खेड , जि . पुणे येथील योजनेसाठी महाळुगे गावठाण ते तळेगाव चाकण राज्य महामार्ग दरम्यान महाळुगे, ता . खेड, जि . पुणे 
येथील स. नं . १५ ९ / १ मधील १८ मी . रुंदीचा नजीकचा पोहोच रस्ता बांधण्यासाठी जमिनीचे संपादन . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


भाग दोन 


मौ . महाळुगे , ता. खेड, जि . पुणे येथील जमीन 


, 


SUsInitaaranaras 


HEARTHEATRAmmseneurs 


स.क्र . / गट क्र . 


संपादित करावयाच्या 
जमिनीचे क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

( ३ ) 


संबंधित जमीन मालकांची / 
हितसंबंधितांची नावे 


( १ ) 


( २ ) 


sunderpasswimsumika 


१ 


१५ ९ / १ 


१.१३ 


श्री . उल्हास अमृतराव शिवळे 
श्री. धनंजय अमृतराव शिवळे 
श्री . अविनाश अमृतराव शिवळे 
श्रीमती उषादेवी अमृतराव शिवळे 
इतर अधिकार : बँक ऑफ महाराष्ट्र , 
चाकण शाखा, पुणे. 


एकूण 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


११ 


HOUSING DEPARTMENT 


4th Floor, G. T. Hospital Compound Building , Lokmanya Tilak Marg, 

Mumbai 400 001, dated the 19th August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT, 1976 . 


No. ADL . 2013 /CR - 103/GNB .- Whereas, on a representation from the Maharashtra Housing 
and Area Development Authority , it appears to the Government of Maharashtra that, in order to 
enable the said Authority to discharge its functions or to exercise its powers or to carry out its 
proposals , plans and projects set out in Part I of the Schedule appended hereto, it is necessary 
that the land specified in Part II thereof (hereinafter referred to as “ the said land ”), should be 
acquired . 


And whereas, the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 41 of Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . XXVIII of 
1977), proposes to acquire the said land . 


Now , therefore, as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 41 of the said Act, 
notice is hereby given to persons mentioned in column ( 4 ) of the said Part II of the Schedule 
hereto , who are the owners of, or who in the opinion of the Government of Maharashtra , are 
interested in the said land respectively mentioned in column ( 2 ) to ( 3 ) of the said Part II against 
them to show cause , if any, within a period of thirty ( 30 ) days from the date of publication of this 
notice in the Maharashtra Government Gazette, why it should not be acquired . Any objection or 
suggestion which may be received by the Principal Secretary to Government, Housing Department, 
G. T. Hospital Compound Building, Lokmanya Tilak Marg , Mumbai 400 001 from the aforesaid 
persons with respect to the said proposal before the expiry of the aforesaid period shall be 
considered by the Government . 


Schedule 


PART I 


Construction of 18 meters wide approach road between Mhalunge Gavthan to Talegaon 
Chakan State Highway under Area Development Scheme at Gut No. 159/1 , Mhalunge village in 


Taluka Khed of Pune District . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


PART II 


Land situated in Mhalunge in Taluka Khed of Pune District . 


Sr. No. 


Name/ s of Owners of the Land / s and of 


Survey No./ 
Gut No. 


Approximate Area of 

land proposed to be 
acquired in Hectares ) 

( 3 ) 


person interested therein 


( 2 ) 


1 


159/1 


1.13 


Shri Ulhas Amrutrao Shivale 
Shri Dhananjay Amrutrao Shivale 
Shri Avinash Amrutrao Shivale 
Smt. Ushadevi Amrutrao Shivale 
Other Rights : Bank of Maharashtra , 

Chakan Branch , Pune . 


Total 


1.13 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


१३ 


१७१ 


बुधवार , ऑगस्ट २०, २०१४ / श्रावण २ ९ , शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 20th August 2014 


NOTIFICATION 


BOMBAY TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT, 1948. 

CORRIGENDUM No. TNC - 06 /2014 /C.R . 103 / J - 1. — In the schedule Sr. No. 9 in the column 
No. 6 of Government Notification No. TNC -06 /2014 /C.R . 103 /J - 1, dated the 12th August 2014 the 
Digit 1250 shall be substituted by the words 11250 and further in the schedule of above cited 
Government Notification as follows : 


Sr. 


District 


Tahsil 


Village 


No. 
( 1 ) 


Survey 
No./Gat No. 

( 5 ) 


Area in 
SQ . MTR 

(6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Thane 


Ambernath 


Rahatoli 


41/5 


11250 


Total Area 


11250 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. PATIL , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


१७२ 


गुरूवार , ऑगस्ट २१, २०१४ / श्रावण ३० , शके १९ ३६ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 


क्र . 


विलंब शुल्क . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार, आजिविका व नोक - या यावरील कर अधिनियम , १ ९ ७५. 

क्रमांक -व्यकर .२०१४ / प्र.क्र .३८ / कराधान -३. — महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक - या यावरील कर अधिनियम, १९ ७५ (१९ ७५ चा 
महा.१६ ), च्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( ३) च्या परंतुका अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , सार्वजनिक हिताकरिता 
दिनांक २६ जून २०१४ पासून, या ठिकाणी जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मालकांच्या वर्गास किंवा वर्गांना स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणांना स्तंभ (ई) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटींच्या अधिन राहून स्तंभ (ड) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विलंब शुल्क़ माफ करीत आहे. 

अनुसूची 
अनु . मालकाचा वर्गकिंवा माफी मिळणेसाठी पात्र विवरण माफीची मर्यादा 

अटी 
मालकांची वर्गवारी 
( अ ) ( ब ) ( क ) 

( ई ) 
( १) नवीन नोंदणी दाखला घेतला ज्या विवरणांचा विहीत दिनांक स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेला दिनांक किंवा, 
आहे असा मालक . 

मालकास नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेल्या केलेल्या विवरणांवर देय यथास्थिती, विक्रीकर विभागाच्या 
महिन्याच्या अखेरच्या दिनांकापर्यंत असणारे संपूर्ण 

संकेतस्थळावर मालकाचा “ अॅक्टीव्ह 
किंवा यथास्थिती विक्रिकर 

म्हणून दर्शविलेला दिनांक समाविष्ट 
विभागाच्या संकेतस्थळावर मालक 

असेल , त्या कालावधीच्या विवरणांच्या 
“ अॅक्टीव्ह ” म्हणून दर्शविलेल्या 

विहीत दिनांकापर्यंत किंवा त्यापूर्वी 
महिन्याच्या अखेरपर्यंत येत असेल 

स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
अशी विवरणे 

केलेली विवरणे दाखल करेल . 
( २ ) ज्यांचा नोंदणी दाखला रद्द ज्या विवरणांचा विहीत 

स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

अपील प्राधिकारी किंवा कोणत्याही 
झाला असेल आणि त्यानंतर 

दिनांक नोंदणी दाखला रद्द केलेल्या विवरणांवर देय न्यायालयाने पुनःस्थापन आदेश 
अपील प्राधिकारी किंवा कोणत्याही केल्याच्या आदेशाचा दिनांक असणारे संपूर्ण विलंब शुल्क . पारित केल्याचा दिनांक अंतर्भूत असेल , 
न्यायालयाने सदर नोंदणी दाखला व नोंदणी दाखला पुनःस्थापन 

त्या कालावधीच्या विवरणाच्या 
आदेशाद्वारे पुनःस्थापन केला केल्याच्या आदेशाचा दिनांक 

विहीत दिनांकास किंवा त्यापूर्वी 
असेल , असे मालक . यामधील कालावधीत येत असेल . 

स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट 

केलेली विवरणे दाखल करेल . 
( ३ ) महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या महाराष्ट्राच्या विक्रीकर विभागाच्या स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद ( अ ) महाराष्ट्राच्या विक्रीकर 

स्वयंचलित पद्धतीतील तांत्रिक स्वयंचलित पद्धतीत तांत्रिक केलेल्या विवरणांवर देय विभागाच्या स्वयंचलित पद्धतीतील तांत्रिक 
अडचणीमुळे विवरण दाखल करता अडचण असेल अशा असणारे संपूर्ण विलंब शुल्क . अडचणींमुळे स्तंभ ( क ) मध्ये 
आले नाहीत , असे मालक . कालावधीत ज्या विवरणांचा 

विनिर्दिष्ट केलेली विवरणे , मालकांचा 
विहीत कालावधी येतो अशी विवरणे . 

वर्ग अथवा मालकांच्या वर्गवारीस दाखल 
करता आले नाहीत अशी, व्यवसायकर 
आयुक्त किंवा त्यांनी पदनिर्देशित केलेल्या 
अधिका-याची खात्री पटली असेल . 
( ब ) व्यवसायकर आयुक्त विनिर्दिष्ट 
करतील अशा कालावधीमध्ये विवरणे 
दाखल केली असली पाहिजेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


१५ 


अनुसूची - समाप्त 


( अ ) 


( ब ) 


( क ) 


( ड ) 


( ४ ) मालक मृत पावला असेल , 

अशी मालकी संस्था 
असलेला मालक . 


ज्या विवरणाचा विहीत दिनांक 
मालक मृत पावला असेल 
तेव्हा किंवा त्यानंतर लगेचच 
येत असेल . 


स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणावर 
देय असणारे संपूर्ण 


विलंब शुल्क . 


( अ ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
विवरण , मालक मृत पावल्याच्या 
विवरणाच्या कालावधीच्या अखेरपासून 
एक वर्षाच्या आत दाखल केलेले असावे. 
( ब ) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
विवरण दाखल करण्यापूर्वी मृत 
मालकाच्या कायदेशीर वारसाने नोंदणी 
दाखला रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल 
केला असला पाहिजे . 
या अधिसूचनेचा दिनांक समाविष्ट 
असलेल्या कालावधीच्या विवरणांच्या 
विहीत दिनांकास किंवा त्यापूर्वी 
स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली 
विवरणे दाखल करेल . 


स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 
केलेल्या विवरणांवर देय 
असणारे संपूर्ण 


( ५ ) या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 

दिनांकापर्यंत वरील अनु . क्र . १ 
ते ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
मालकाचा वर्ग अथवा मालकांची 
वर्गवारी यामध्ये समाविष्ट 
असलेले मालक . 


विलंब शुल्क . 


ज्या विवरणांचा विहीत 
दिनांक २६ जून २०१४ 
पासून सुरू होणा- या आणि 
या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीच्या 
दिनांकास संपणा- या 
कालावधीतील असेल आणि जी 
विवरणे या अधिसुचनेच्या 
प्रसिद्धीच्या दिनांकानंतर दाखल 
केलेली असतील , अशी विवरणे. 


सूचना : (१) या अधिसूचनेद्वारे , विलंब शुल्क भरण्यापासून सूट मिळण्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबत तसेच त्यासंबंधी माहिती पुरविणेबाबत, व्यवसायकर 
आयुक्त , वेळोवेळी, त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून सूचना निर्गमित करेल. 

( २) या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट असलेले मालक , ज्यांनी विलंब शुल्क भरलेले असेल किंवा, यथास्थिती, कोणत्याही विवरणानुसारच्या परताव्यामध्ये 
विलंब शुल्क समायोजित केलेले असेल , तर अशा रकमेचा परतावा किंवा यथस्थिती , कुठलेही समायोजन अनुज्ञेय असणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडिया , 
शासनाचे उप सचिव . 


96 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४, २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st August 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE Tax ON PROFESSIONS, TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 . 

No. PFT- 2014 /CR - 38 /Taxation -3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
sub - section ( 3 ) of section 6 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and 
Employments Act , 1975 (Mah . XVI of 1975 ), the Government of Maharashtra , hereby exempt in 
the public interest , with effect from the 26th June 2014 the late fee , to the extent specified in 
column (d ) , in respect of returns, specified in column (c ) of the Schedule appended hereto , by 
the class or classes of employers specified in column (b ), subject to the conditions mentioned in 
column (e ) of the said Schedule . 


SCHEDULE 


Conditions 


Sr. 
No. 
( a ) 


Class or classes 
of employers 

(6 ) 


Returns eligible 
for exemption 

( c ) 


Extent of 
exemption 

( d ) 


( e ) 


( 1) Employers who 

have obtained new 
registration . 


Returns of which Whole of the 
due date fall at any 

late fee payable , 
time, upto 

in respect of 
the end of the month , the returns 
in which registration specified in 
is granted to the column (c ) . 
employer or the 
status of the 
employer is shown 
as, " Active " on the 
web site of the 
Department of Sales 
Tax , as the 
case may be . 


Returns specified in 
column ( c ) shall be filed 
on or before the due date 
for the period of return , 
containing the date of 
grant of registration or 
the status of the 
employer is shown as , 
" Active " on the web site 
of the Department of 
Sales Tax , as the 
case may be. 


(2 ) Employers whose Returns whose due Whole of the 
Registration 

date fall between the late fee payable 
Certificate has been date of issuing of in respect of the 
cancelled and has the registration returns specified 
been restored 

cancellation order in column ( c ) . 
subsequently by the and date of passing 
order of the appellate the registration 
authority or any 

restoration order . 
court . 


Returns specified in 
column (c ) shall be filed 
on or before the due 
date for the period 
of return containing the 
date of restoration order 
passed by the appellate 
authority or any court. 


( 3 ) Employers who could Returns whose due 

not upload the returns date fall during 
due to technical 

the period when the 
difficulties of the technical difficulties 


Whole of the 
late fee payable 
in respect of the 
returns specified 


( a ) Commissioner or an 
officer designated by him 
should have been 
satisfied that due to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


१७ 


SCHEDULE — Concld . 


( a ) 


(6 ) 


( c ) 


( d ) 


( e ) 


in column ( c ) . 


automation system of 
the Sales Tax 
Department of 
Maharashtra . 


of the automation 
system of the Sales 
Tax Department 
of Maharashtra 
existed . 


technical difficulties of 
the automation system 
of the Sales Tax 
Department of 
Maharashtra certain class 
or classes of employers 
could not upload 
returns specified 
in column (c ). 
( b ) Returns should have 
been filed within the 
period to be specified 
by the Commissioner 
of Profession Tax . 


(4 ) Employer of a 

proprietary concern 
whose proprietor 
dies. 


Returns of which due 
date falls on or 
immediately after 
date of the death 
of the proprietor. 


Whole of the 
late fee payable 

in respect of 
the return 
specified in 
column ( c ) . 


(a ) Returns specified in 
column (c ) should have 
been filed within one 
year from the end of 
the period of return 
during which the 
proprietor dies. 
(b ) The legal heir of 
the deceased proprietor 
should have filed 
an application for 
cancellation of 
registration before 
uploading the 
return specified in 
column (c ). 


(5 ) Employers who were 

covered under any of 
the class or classes 
specified at Sr. No.( 1 ) 
to (4 ) above upto the 
date of publication of 
this notification . 


Whole of the 
late fee payable 
in respect of 
the returns 
specified in 
column (c ) . 


Returns specified in 
column ( c ) shall be filed 
on or before the due 
date for the period of 
return containing the 
date of this notification . 


Returns which were 
due during the 
period starting 
from 26th June 
2014 and ending 
on the date of 
publication of this 
notification and 
which are filed 
after the date of 
publication of 
this notification . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, ऑक्टोबर ८-१४ , २०१५ / आश्विन १६-२२, शके १ ९ ३७ 


Note : ( 1) The Commissioner of Profession Tax is empowered to issue guidelines, from time 
to time, providing details and the procedure for granting exemption from payment of late fee , 
under this notification . 


( 2 ) In case of employers , who have either paid the late fee or have adjusted the late fee 
against the refund for any of the returns, as the case may be , covered by this notification , then 
refund or adjustment of such amount shall not be permitted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


